महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-दुरुस्ती-१०१७/प्र.क्र.५२१/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १ जानेवारी २०१८. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, नांदेड, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील पोलीस वसाहत, स्नेहनगर, 
नांदेड, येथील “Drainage Pipeline” ची दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 

संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 


विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 

३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७- 
बी/ २८-बी-२/ नांदेड-स्नेहनगर-मळनिस्सारण-पाईप-लाईन/ २१४/ 
२०१७, दिनांक ०३.०८.२०१७. 


ज्ञापन.- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी पोलीस अधीक्षक, नांदेड, यांच्या 
अधिकारक्षेत्रातील पोलीस वसाहत, स्नेहनगर, नांदेड, येथील “Drainage Pipeline” ची 
दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) उपविभाग, 
नांदेड, यांनी सन २०१६-१७ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.१,२२,७०,०००/- इतक्या 
खर्चाचे अंदाज सादर केले आहेत. हे खर्चाचे अंदाज, (१) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, नांदेड, (२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, नांदेड, आणि 
(३) पोलीस अधीक्षक, नांदेड, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते रु.१,४१,००,१२९/- असे सुधारित केले आहेत व त्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यास 
सहमती दिली आहे. 


४. त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, नांदेड, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील पोलीस वसाहत, 
स्नेहनगर, नांदेड, येथील “Drainage Pipeline” ची दुरुस्ती करण्यासाठी 
रु.१,४१,००,१२९/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करु 
नये या अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा TIS, (00)(09) जिल्हा पोलीस बल (अनिवार्य) (FTAA (२०५५ ०१६८), २७, 
लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-१०१७/प्र.क्र.५२१/पोल-७. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७१७/इमा-२, 
दिनांक १६.१०.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०१०२१५५२२८१९२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swapnil Gopal 0५०५५५५० 


2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876 
d443b2654088832e43dcad21¢52a, cn=Swapnil 


B (0 rs e Gopal Borse 
Date: 2018.01.02 15:57:48 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नांदेड परिक्षेत्र, नांदेड. 
३) पोलीस अधीक्षक, नांदेड. 


१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, नांदेड (सार्वजनिक बांधकाय विशय 
यंत्राळय यांनी दिलेल्या “Abstract” TAT TARTS). 
२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड /यार्वजनिक गांधकाय 
Fr, संत्रालय यांनी BOM “Abstract” BIT TARTS). 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


